कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. ३५४/२०२३/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२३. 

शासन Seat :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार व नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार 
जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातील अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव व सक्षम 
प्राधिकरणाच्या मान्यतेने खाली दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 
zz 2 3 PB 
a श्री.विकास लक्ष्मणराव वराडे | कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी | कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी 
विभाग, अमरावती विभाग, अकोला 


२. श्री.विकास ल. वराडे, कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत 
असल्याने सदर बदलीच्या पदावर रुजू होण्याबाबतचे अनुषंगिक लाभ त्यांना अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 

३. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते 
नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास doesttclass1.wrd @maharashtra.gov.in 
या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


४. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे 
उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२३१२२९१६३१५५६१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन आदेश जलसंपदा विभागाच्या www:/wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAKH | SAC H | N Dio GOVERNMENT OF MAHARASHTRA :-WATER RESOURCES 


2.5.4.20=7206b93 1 2f3f73ff523e7a493d6d53d8 1 9f5c15336ff9a16ada11a287b87 
9985, postalCode=400032, st=Mahi 


CHAVAN ० याया 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१, मा.उप मुख्यमंत्री (जळसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेशा PATH: एलटीएस ११२३/प्र.क्र. ३५४/२०२३/आ (वर्ग-१ 


अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 


सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


संबंधीत अधिकारी. 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


